सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील 

विद्यार्थ्यांना डॉ.पंजाबराव देशमूख वसतीगृह 

निर्वाह भत्ता या योजनेकरिता नवीन लेखाशिर्ष 

उघडण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : इमाव-२०२०/प्र.क्र.८८ (भाग -३) /शिक्षण 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ५ मार्च, २०२० 
प्रस्तावना : 
मा. मंत्री ( महसूल, सार्वजनिक बांधकाम ) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २६/६/२०१९ रोजी झालेल्या 

बैठकीमध्ये सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क 
शिष्यवृत्ती योजना तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता विस्तारीत योजना शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून 
लागू करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने, दि. ११/०७/२०१९ रोजी झासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला 
असून त्यास अनुसरून नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना डॉ.पंजाबराव देशमूख वसतीगृह निर्वाह भत्ता 
“डॉ.पंजाबराव देशमूख वसतीगृह निर्वाह भत्ता ” या नवीन योजनेकरिता मागणी क्र.झेडजी-०३, प्रधान लेखाशिर्ष २२२५ 
अंतर्गत नवीन उप शीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
नवीन लेखाज्ीर्षाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शीर्षक लेखाशीर्षाचे मराठी नाव लेखाशीर्षाचे इंग्रजी नाव 


मागणी क्र. झेडजी-०३ ZG-03. 


प्रधान Oey 2224, अनुसूचित जाती, अनुसूचित 2225, Welfare of scheduled castes, scheduled 
जमाती इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक tribes, other backward classes and minorities 


यांचे कल्याण 
उपप्रधान लेखाशिर्ष | ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण 03 , Welfare of backward classes 
गौण re २७७, शिक्षण 277, Education 
गट शिर्ष (०२) शिष्यवृत्या विद्यावेतने (02) Scholarships Stipends 
उप fre (०२)(२५) सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास | (02)(25) Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel 


देशमूख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना and Economically Backward Classes. 


प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. पंजाबराव | Subsistence Scheme for Students of Socially 


अनिवार्य / कार्यक्रम | (कार्यक्रमो/दत्तमत Scheme/Voted 
संगणक सांकेतांक । 2224 एफ 492 2225 F512 
२. हे आदेश महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी) - १, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याशी विचारविनिमय करुन 


त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ख.वि/चा-१/विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग/युओआर-१९०/२०१९-२० / 
११८९, दि.२५/०२/२०२० तसेच, वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.११८/२०२०/ व्यय - १४, दि. ०५/०२/२०२० अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इमाव-२०२०/प्र.क्र.८८ (भाग -3) /शिक्षण 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००३०५१७४८५३९३२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA VASANTRAO GURAV 
RAVI N D RA DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab25 1b7263219586c0 
069b661c3f9cd6fd67e55000ce92, 
V A S A N ग R AO postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=9dfb7aefbd9e82b129c¢324d567b46e1d 


0100200 
GURAV प 
(र.व.गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित:- 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक/दोन, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
2) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (TM Section) महाराष्ट्र, मुंबई 
३) कार्यासन व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-५, वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई 
8) कार्यासन-१४१३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) संचालक, इतर मागास बहूजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 


) 
६) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


